सह संचालक, गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा व 
आरोग्य संचालनालय, या पदावर पदोन्नती 
व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन आदेश क्र.औसुवआ-१०१८/प्र.क्र.१४६/कामगार-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक:- ७ जून, २०१९. 


शासन आदेशा 


संदर्भ- १. सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२ओ/१६-ब, 
दि.२९/१२/२०१७ रोजीचे पत्र. 


औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई, यांच्या आस्थापनेवरील, सह संचालक, 
गट-अ संवर्गातील खाली नमूद अधिकाऱ्यांना, खुल्या प्रवर्गातील सह संचालक, गट-अ, या पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची खालीलप्रमाणे पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत 
आहे - 


अ. उप संचालकाचे नाव पदोन्नतीचा पदोन्नतीने पदस्थापनेचे पद 
क्र व जात प्रवर्ग प्रवर्ग 

| श्रीमती शा.सा. होदुले, अ.जा. | खुला | de संचालक, औ.सु.व आ., मुंबई-२. 
२  श्री.वि.वि.लोढे, वि.मा.प्र. खुला | Me संचालक, औ.सु.व आ., कल्याण. 


२. सदर तात्पुरती पदोन्नती ही, मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ मधील अंतिम निर्णयाच्या व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधिन 
राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात 
येत आहे. 


३. सदर शासन आदेशाच्या अनुषंगाने, संबंधित उप संचालकांना पदोन्नतीच्या पदावर रुजू 
होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच, कार्यमुक्त केल्यानंतर संबंधित उप संचालकांनी 
त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे. 


४. श्री. र. वि. गिरी, अपर संचालक, पुणे यांच्याकडे सोपविण्यात आलेला सह संचालक, 
कल्याण या पदाचा व श्री. वि. वि. काटमवार, उप संचालक, रायगड यांच्याकडे सोपविण्यात आळेळा 
सह संचालक, मुंबई-२ या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार या आदेशान्वये संपुष्टात आणण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन आदेशा सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१९/११/२०१६ अन्वये घोषित 
करण्यात आलेले नियुक्‍ती प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर sear, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या.१२ च्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०३/२०१९, 
दि.१/३/२०१९ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः औसुवआ-१०१८/प्र.क्र.१४६/कामगार-१, 


७. 


सदर शासन STAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असुन, त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०६१०१६०६२१३८१० असा आहे. 


हा आदेठा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत:- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


११) 


Digitally signed by Satish Bhartiya 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industry Energy 
and Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


न e री 
2.5.4.20=2bc2294cab74b107d5cfbd8bda 1 3dc5782df4340706c 
a | S h h ठे | | ya bae9c3aa79354a2cd32b, 


serialNumber=5e865d0cdc2a4b33d56e3ba0f1693db677c69e1 


582ba24d78c4b12a02126e493, cn=Satish Bhartiya 
Date: 2019.06.10 16:12:20 +05'30' 


(सतिश भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


संचाळक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार भवन, मुंबई. 


मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/ठाणे. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई/ठाणे. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/ठाणे. 

संबंधित उप संचालक, (द्वारा:- संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, 
कामगार भवन, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-५१). 

सर्व अपर संचालळक/सह संचालक/उप संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचाळनालय, (द्वारा:- संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार 
भवन, वांद्रे (Gd), मुंबई-५१). 

सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१२, कार्यासन-१६ ब, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा 
राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवडनस्ती (कामगार-१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


